जिल्हा परिषदेतील लघु पाटबंधारे, पाणी पुरवठा, 
सिंचन, विदयुत व यांत्रिकी व सार्वजनिक 
बांधकाम विभागातील सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ 
व शाखा अभियंता यांच्या सर्वसमावेशक आदेशात 
अंशत: बदल करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जिपअ-२०२३/प्र.क्र. १९ /आस्था-४ 
बांधकाम भवन, २५ ASS मार्ग, 
फोर्ट, मुंबई ४०० ००१. 
दिनांक: - ०८ मे, 2023 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग क्रमांक झेडएनजी-१०००/प्र.क्र.२६४/११, दिनांक २६ 
एप्रिल, २०११ 
२) महासचिव, जिल्हा परिषद अभियंता संघटना महाराष्ट्र ( राज्यस्तर) यांचे पत्र क्र.१८७, 
दिनांक २३-०९-२०२२ 


प्रस्तावना :- 


जिल्हा परिषदेमध्ये सरळसेवेने रुजू होताना पदवीधर व पदविकाधारक असे दोन्ही प्रकारचे अभियंता 


हे कनिष्ठ अभियंता पदावर रुजू होतात. त्यासाठी सेवा प्रवेश नियमात कोणताही कोटा निश्चित केलेला नाही. 


तदनंतर यथास्थिती पदवीधर व पदविकाधारक अभियंत्यांना दर्जोत्नती देण्यात येवून शाखा 


अभियंत/सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ पदाची waa वेतनश्रेणी देय होते. 


परंतू काही जिल्हयांमध्ये सरळसेवेने आलेल्या पदवीधर अभियंत्यांची संख्या कनिष्ठ अभियंता 


पदाच्या २५ टक्क्यापेक्षा जास्त आहे. stan जिल्हा परिषदेतीळ सहाय्यक अभियंता श्रेणी -२ ची पदे कनिष्ठ 


अभियंत्यांच्या एकूण पदसंख्येच्या २५ Cah राहतील संदर्भ क्र. १च्या शासन निर्णयातील अटीमुळे त्यांना 


सहाय्यक अभियंता श्रेणी- २ पदाच्या वेतनश्रेणीची दर्जोन्नती नाकारण्याच्या घटना घडत असून ही बाब 


अन्यायकारक आहे. कारण जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर शाखा अभियंता अथवा सहाय्यक अभियंता 


श्रेणी-२ ही ued अस्तित्वात नसल्याने त्या पदांसाठी टक्केवारी निश्चित करण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही. 


त्यामुळे सदर अट रद्द करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. सदर प्रकरणी पुढीलप्रमाणे शासन 


निर्णय प्रसृत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जिपअ-२०२३/प्र.क्र. १९ /आस्था-४ 


शासन निर्णय :- 


ग्राम विकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक झेडएनजी-१०००/प्र.क्र.२६४/११, दिनांक २६ एप्रिल, 


२००१ च्या परिच्छेद क्रमांक ५ मधील, " सहाय्यक अभियंता श्रेणी -२ ची पदे कनिष्ठ अभियंत्यांच्या एकूण 


पदसंख्येच्या २५ Cah राहतील " हि अट रद्द करण्यात येत आहे. 


२. सदर झासन निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होईल. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०५०८१३५९०११३२० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SURESH DEORAM AMBEKAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, RURAL 
SURESH DEORAM 0००0707 
2.5.4.20=296e3c880fd 1 b089cf7 bc9aed875e1bd95a2e8ed91359 


6c74f7aa9e24917bc3c, post 


erialNumber=2768FD72EB50BA92D 164687 191D6F9C7C412A4 
86DDA9C76BBD82BD2EB7012517, SURESH DEORAM 
AMBEKAR 
Date: 2023.05.08 14:11:09 +05'30' 
(सु.दे.आंबेकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१ विभागीय आयुक्त, सर्व विभाग, 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


